दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अभियांत्रिकी 
गट-आ(वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१००, 
ग्रेड पे रु.६६०० सुधारीत एस-२३ : ६७७००- 
२०८७०० या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.१/१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२३२०/६५/प्र.क्र.१५/पदुम-६. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - १५ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा :- १) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि. २१/१०/२०११. 
२) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि-२०(ओ)/२९२०/अभि गट-आअ(व)/जे.सू./सीआर-१/२०/५०८, 
दि.५/२/२०२०. 
३) शासनाचे समक्रमांकाचे दि.२६ फेब्रुवारी,२०२० चे परिपत्रक. 
४) आयुक्त, दुग्ध विकास कार्यालयाचे पत्र क्र. आदुवि-२०(ओ)/२९२०/ अभि. गट-आ(व)/ 
जे.सू./सीआर-१/२०/१५९८, दि.९ जुले,२०२०. 


परिपत्रक :- 

दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अभियांत्रिकी गट-आ(वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००- 
३९१००, ग्रेड पे रु.६६०० सुधारीत एस-२३ : ६७७००- २०८७००) या संवर्गातील अधिका-यांची 
दि.१/१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती अंतरिम ज्येष्ठता सूची संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये दि.२६/२/२०२० रोजी प्रसारित करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने आक्षेप/सूचना प्राप्त 
झालेल्या नसल्याचे आयुक्‍त कार्यालयाने संदर्भाधीन क्र.४, दि.९/७/२०२० च्या पत्रान्वये कळविले 
आहे. 


२. पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत मा.उच्च न्यायाळयात दाखल केलेल्या याचिका क्र. 
२७९७/२०१५ वर दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील निर्णय प्रलंबित असून, पदोन्नती 
देण्यासंदर्भात मागदर्शनपर सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२९.१२.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये 
प्रसारित केल्या आहेत. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात 
यावीत असे नमूद केले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/६५/प्र.क्र.१५/पदुम-६. 


३. यास्तव, दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अभियांत्रिकी गट-आ(वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी 
रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रु.६६०० सुधारीत एस-२३ : ६७७००- २०८७००) या संवर्गातील अधिका- 
यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी अंतरिम ज्येष्ठता सूची शासनाच्या अधिकृत 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदर ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ तसेच संलग्न व इतर न्यायालयीन प्रकरणामध्ये झालेल्या अंतिम निर्णयाच्या विरुध्द 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंतिम 
ज्येष्ठता सूची निर्गमित करण्यात येईल. 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७७//५/.॥ीकीचा990॥॥9.900/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००९१५१५५५०८३९०१ 
असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sudam Eknath (५५०० 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=257966df2620df1403d350238025 1 9a4fbdcfcd894791eba 
41c2aef2b4c4b975, 


serial INumber=7b57fee59f0e7 101b822a49c72629c21bf9b4dcObde 
‘al h a e 136817ee19b6b347e77f4, cn=Sudam Eknath Andhale 
Date: 2020.09.15 15:56:32 +05'30' 


(सु.ए.आंधळे) 
सोबत:- अंतरीम ज्येष्ठतासूची शासनाचे अवर सचिव 


riculture and ADF 


प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (५ प्रती) 
२) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दुध योजना, वरळी , मुंबई -४०००१८ 
3) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (व्दारा: आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, 
मुंबई- १८) 
४) सर्व संबंधित अधिकारी, (व्दारा:-आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य मुंबई) 
५) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/६५/प्र.क्र.१५/पदुम-६. 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अभियांत्रिकी गट- अ (वरिष्ठ ) (वेतनश्रेणी रु.९५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.६६०० सुधारीत एस-२३ : ६७७००- २०८७०० ) 
संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.९.२०२० ची स्थिती दर्शविणाऱ्या जेष्ठतासूचीचे प्रारुप 


अ.क्र. ज्ये.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक नियुक्ती दिनांक नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा। शैक्षणिक अभिप्राय 
(नियुक्‍ती (सरळसेवेने/ दिनांक / दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग मर्यादित ज्येष्ठतेचा 
बदलला विभागीय मानीव दिनांक 
असल्यास परिच्छेद नियुक्‍त 
त्याचा उमेदवाराचा 
दिनांक) गुणवत्ता क्र. व 
परिक्षेचे वर्ष) 
१ २ 3 8 षु & 9 ८ ९ १० 1११ | १ 
हिं गं श्री.सी.एस.चौगले खुला ०५/०६/६६ | १३.१०.२००० सरळसेवेने  २५.०९.२००० | ३०/०६/२४ बी.ई. दि. १९.६.२०१८ 
गुणवत्ता रोजी निधन 
क्र.१/२००० 
२ Q श्री.एम.एम.मुळे इ.मा.व. | ३१/०८/७१ | 24.08.2000 ' सरळसेवेने । २५.०९.२००० | 39/02/28  बी.ई., शि 
गुणवत्ता एमबीए 
क्र.२/२००० 
३ 3 'श्री.एन.टी.बडगुजर खुला १६/०६/७० | २९.०९.२००० । सरळसेवेने  २९.०९.२००० | ३०/०६/२८ बी.ई.(विद्यतो, अतिरिक्‍त 
गुणवत्ता डीबीएम अधिकारी , 
क्र.३/२००० दु.वि.विभागात 
समायोजनासाठी 
प्रस्तावीत. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/६५/प्र.क्र.१५/पदुम-६. 


४ ४ श्री.एस.बी. अ.जाती ०२/१०/७४ । ०५.०९.२००५ सरळसेवेने | 04.08.2004 ३१/१०/३२ बी.टेक = 
केसावलेकर २००५मध्ये निवड (डी.टी.) 
एकमेव पद 
4 ५.  श्री.जी.डी.राखुंडे भ.ज.(क) ०१/०६/६० । २९.०२.२०११ पदोन्नती २९.०२.२०११ | ३१/०५/१८ | डी.एम.ई., | लोकसेवा आयोगाच्या 
ए.एम.आय मान्यतेच्या अधीन 
(मॅक), राहून दि.१८.२.२०११ 
इक्वीहॅलंट चे आदेशान्वये नियमित 
पदवी यंत्र पदोन्नती 
अभियांत्रिकी, सेवानिवृत्त 
चार्टर 
इंजिनियर, 
व्दितीय श्रेणी, 
बाष्पक 
अभियंता, 
बी.ई.(मॅक) 
तत्सम परीक्षा 
६ ६ श्री.व्ही.बी.काजळे  अ.जाती | 09/09/g3 | २५.०८.२०११ पदोन्नती ।२५.०८.२०११। ३१/१२/२० | डी.एम.ई. प्रथम | लोकसेवा आयोगाच्या 
श्रेणी, बाष्पक मान्यतेच्या अधीन 
अभियंता, राहून दि.६.८.२०११ 
बी.ई.(मॅक) अन्वये नियमित 
तत्सम परीक्षा पदोन्नती 
७ ७ श्री.डी.बी.मगरे अ.जाती ०१/०१/६० । १९.०७.२०१६ पदोन्नती १५.०७.२०१६ | ३१/१२/१७ । डी.एम.ई | लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन 
राहून दि.११.७.२०१६ 
अन्वये नियमित 
पदोन्नती 
सेवानिवृत्त अधिकारी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/६५/प्र.क्र.१५/पदुम-६. 


pee ee ८ श्री.जे.पी.पाटील 


खुला 


०१/०६/६१ 


१५.०७.२०१६ 


पदोन्नती 


१५.०७.२०१६ 


39/04/98 


आयडीडी, 
बीई.(मॅक), 
एमबीए 


लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन 
राहून दि.११.७.२०१६ 
अन्वये नियमित 
पदोन्नती 
सेवानिवृत्त अधिकारी 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


